पुनर्रचित हवामान अधारीत फळ पीक 
विमा योजनेची प्रभावीपणे अंमजबजावणी 
व सुधारणा सूचविण्यासाठी तज्ञांची 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: फवियो-२०२०/प्र.क्र.१९७/१०-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ:- कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,शासन निर्णय 
क्र:फवियो-२०२०/प्र.क्र.७७/१०-अ, दि.१० जून, २०२० 


प्रस्तावना : 
केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनंअंतर्गत पुनर्रचित हवामान 
आधारित फळपिक विमा योजना सन २०१६ च्या मृगबहारापासून राबविण्यात येत आहे. पाऊस, 
तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, गारपीट, वेगाचे वारे या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या 
कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाद्वारे अधिक श्रेय मिळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार राज्यातील योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये पुनर्रचित हवामान अधारीत फळ पीक विमा योजनेची प्रभावीपणे 
अंमजबजावणी करण्यासाठी, हवामान धोक्यांचे पुनर्विलोकन व सुधारणा सूचविण्यासाठी तज्ञांची 
समिती गठीत करण्यात आली होती. मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळी केळी उत्पादक शेतकरी 
यांच्या समवेत बैठक दि.२०/१०/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत हवामान धोक्यांबाबत विमाक्षेत्रातील तज्ञ, 
कृषि विद्यापीठातील तज्ञ, शहोतकरी इत्यादींचा समावेश असलेला अभ्यासगटाची नियुक्‍ती करण्यात 
यावी असे निर्देश प्राप्त झाळे आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक 
सुचनेतील मुद्दा क्र.१९.५ अन्वये राज्य शासन योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय 
तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापन करू हाकणार अशी तरतूद आहे. 
सबब, दि.१० जून,२०२० रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्याचा आणि आयुक्‍त (कृषि) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्रचित हवामान अधारीत फळ पीक विमा योजनेची प्रभावीपणे अंमजबजावणी 
व सुधारणा सूचविण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या 
निर्णयानुसार खालील प्रमाणे शासन आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेअंतर्गत हवामान धोके निश्चित 
करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


१. आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अध्यक्ष 
२. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
३. संचालक, संशोधन (सर्व कृषि विद्यापीठे) सदस्य 
४. संचालक राष्ट्रीय फळ संशोधन केंद्र, (आयसीएआर अधिनस्त) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र.१९७/१०-ओ 


५. महानिर्देशाक,भारतीय मौसम विभाग पुणे सदस्य 
६. महावेध प्रकल्प यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
७. विमाक्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती सदस्य 
८. विविध फळपिक उत्पादक/ बागायतदार संघाचे 

शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य 
९. संचालक (फलोत्पादन ),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. सदस्य-सचिव 


उपरोक्त समिती खालील बाबींवर विचार विनिमय करुन शिफारशी करील. 


१. मृग व आंबिया बहारामध्ये अधिसूचति करावयाचे फळपिकांसाठी हवामान विभाग निहाय 

पिकांसाठी अनुकूल जिल्हयांची निश्चिती करणे. 

२. योजनेअंतर्गत अधिसूचित करावयाच्या फळपिकांसाठी हवामान विभाग निहाय, जिल्हा 
निहाय व्यवहारीक हवामान धोके व प्रमाणके (शास्त्रोक्त स्पष्टीकरण व संशोधन संदर्भासह) 
निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. जेणे करुन त्या विशिष्ट हवामान धोक्यामुळे पिकांचे होणारे 
नुसार व त्यासाठी द्यावयाची भरपाई यामध्ये विसंगती राहणार नाही. 

३. सर्वसाधारण हवामानात पीक उत्पादकता व दर्जावर परिणाम करणाऱ्या हवामान 
घटकांबाबत Resiliacne Strategies च्या कृषि विस्ताराचे धोरण निश्चित करणे. 


समिती आपला अहवाल दिनांक १५/१२/२०२० पर्यन्त शासनास सादर करील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२०१११११८३३२३०७०१ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या ओदशझानुसार व नावाने, 


BALASAHEB K : 
RASKAR 


(बा. कि. रासकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री 
२. मा.मंत्री 


(कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 

३. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 

४. मा.मंत्री (सामाजिम न्याय ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
५. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
६. मा.मंत्री (मदत व पुर्नवसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय मुंबई-४०० ०३२ 
७. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय मुंबई-४०० ०३२ 

८. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय मुंबई-४०० ०३२ 

९. मा.मंत्री (मदत व पुर्नवसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
११. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक. मंत्राळय मुंबई-४०० ०३२ 


टा) टा: “> “८: 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र.१९७/१०-ओ 


१२. 
१३. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 
on 


१९, 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक. मंत्राळय मुंबई-४०० ०३२ 
प्रधान सचिव (मदत व पुर्नरवसन ) यांचे स्वीय सहायक. मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. मंत्राळय मुंबई-४०० ०३२ 
सचिव (कृषि व पदुम) यांचे स्वीय सहायक. मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 

आयुक्त (कृषि) , कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक,( विस्तार व प्रशिक्षण) कृषि आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

उप सचिव (१०-अ, ११-ओ),कृषि व पदुम विभाग, HATHA, Yay -४०० ०३२ 

निवड नस्ती, का.११-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


